नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी 
अंतर्गत शासकीय गोदाम बांधकामांना 
निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 

(सन २०२०-२१) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां -१०२०/प्र.क्र.४३/नापु-१६ ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख:- ३० जून, २०२०. 


वाचा- 
१. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.११७/नापु-१६-ब, दि.१३.०२.२०२०. 
२. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.१४/नापु-१६-ब, दि.२७.०२.२०२०. 
३. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.१०/नापु-१६-ब, दि.०२.०३.२०२०. 
प्रस्तावना- 
उक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सन २०१९-२० मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या गोदाम बांधकामास निधी वितरित करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


प्रशासकीय मान्यतेसंबंधित संदर्भाधीन शासन निर्णयातील नमूद अटींच्या अधीन राहून 
पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे गोदाम बांधकामास निविदा प्रक्रिया राबविण्याकरीता निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | जिल्हा तालुका ।गोदामाचे tea प्रशासकीय ।|सदर आदेशान्वये 


नाव संख्या मान्यतेच्या उपलब्ध करून 
आदेशानुसार देण्यात येत 
अंदाजित खर्च असलेला निधी (रू. 

( रू.) 
शि नांदेड | कंधार कंधार 2 | ६,८४,८०,१६८ | ६८,४०,०००/- 
२. | नांदेड | कंधार बारुळ १ ३,९८,२१,३६३ | ३९,७४,०००/- 
3. | नांदेड | कंधार कुरुळा १  । ३,८९,१९,९६० | ३८,८४,०००/- 


४. | नांदेड लोहा । मौ.माळेगाव २ ९,२६,१६,९५३ । ९२,५४,०००/- 


५. | नांदेड लोहा मौ.लोहा २ ९,५९,७९,९७६ | ९५,९०,०००/- 


६. | नांदेड लोहा ।मोौ.मारताळा po 406,098,484 | 40,4¢,000/- 
एकूण ३,८६,००,०००/- 
अक्षरी रुपये:-तीन कोटी SATA लाख फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां -१०२०/प्र.क्र.४३/नापु-१६ ब 


२. उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून शासकीय गोदाम बांधकामाची कामे तातडीने सुरु 
करण्यात यावीत. 


३ संबंधित गोदामासाठी मंजूर केलेला निधी प्रत्यक्ष खर्ची होताच निधीच्या विनियोगाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र त्वरीत शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड 
यांनी घ्यावी. 


४. बांधकामास विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम बांधकामाचा खर्च वाढीव होणार नाही 


याबाबत दक्षता घ्यावी. 


५. सदर गोदाम बांधकामाचे काम प्रगतीपथावर असताना संबंधित अधिक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी कमीत कमी तीन वेळेस भेट देऊन कामाची गुणवत्ता उत्कृष्ट 


असल्याची खातरजमा करावी व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी ळेखी स्वरूपात सादर 
करावा. 


६. गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गोदामाचा ताबा घेण्यापूर्वी सदर गोदामास 


जिल्हाधिकारी यांनी स्वत: भेट देऊन झालेले काम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याबाबतची खातरजमा 
करावी. काही त्रुटी राहिल्या असल्यास त्याची पूर्तता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून 


घ्यावी व त्याचा स्थळ निरीक्षणाचा अहवाळ अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 


७. हे आदेश प्राप्त होताच सदरील तरतुद जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तात्काळ सार्वजनिक 


बांधकाम विभागाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत 


करण्यात यावी. धनादेशाने आहरीत करण्यात येऊ नये. 


८. सदर आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी माहे ३१ ऑक्टोबर, २०२० अखेर 
खर्ची टाकावा. या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता 
येणार नाही. 


९. संबधित गोदाम बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशानुसारच्या छाननीअंती सुधारित 
अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक निधी वितरित होणार नाही याबाबत संबधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी 


यांनी दक्षता घ्यावी. वितरीत करण्यात आलेले अनुदान दि.३० ऑक्टोबर, २०२० पर्यंत खर्च 


करण्यात यावे. दि. ३० ऑक्टोबर, २०२० पर्यंत निधी खर्च न झाल्यास अन्य गोदाम बांधकामास 
वळती करण्यात येईल . याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील, याची 
नोंद घ्यावी. 


१०. उपरोक्त खर्च "मागणी क्र.एम-४, मुख्यलेखाशिर्ष '४४०८, ०२ अन्न, साठवण व वखार 


यावरील भांडवली खर्च, ०२, साठवण व वखार साठवण १०१, ग्रामीण भागात गोदाम बांधणे 


कार्यक्रम (०१) नविन गोदामाचे बांधकाम (०१) (०१) नवीन गोदामांचे बांधकाम करणे (मुफसल) (राज्य 
हिस्सा) (कार्यक्रम) (४४०८ ०२४६), ५३ मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षातर्गत व सन २०२०-२१ या 


वित्तीय वर्षात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां -१०२०/प्र.क्र.४३/नापु-१६ ब 


११. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ च्या भाग-१ उप विभाग ५ मधील अनुक्रमांक-१ 
नुसार व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक-१३४ नुसार 
प्रशासनिक विभागास प्राप्त झालेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेश निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०११२१२१४५४०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Manojkumar Manikrao Suryawanshi 
: री vent Of Maharash ‘ood Civil Supply and 
Ce शी 
Manojkumar Manikrao : i 
2. e47d78667d2 
Suryawanshi : हतात तहात 


196704f7 1cb7e1 
janojkumar Manikrao Suryawanshi 
)5'30' 


(मनोजकुमार सूर्यवंशी 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद व मुंबई. 

३. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मुंबई. 

४. उप आयुक्त (पुरवठा), औरंगाबाद. 

५. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 

८. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

९. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१०. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 

११. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सहाय्यक संचालक (संगणक) लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 

१४. उपमहाव्यवस्थापक,नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे- ४११००५. 

१५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 

१६. निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


